upa 


ISRO 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र . १९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे , ७-१३ , २०२० : वैशाख १७-२३, शके १९४२ 


[ पृष्ठे - ४ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


ते 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे । 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ, चार-ब व - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

७२३ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . ७२६ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी : 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा त 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


: ०२: 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . जे . आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,किनवट , 
यांचे पत्र जा . क्र .२६२/ २०२० दिनांक ३० / ०१/ २०२० सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबत अर्ज व त्यावरील आदेश. 


श्री . जे . आर . पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,किनवट , यांच्या 
उपरोक्त कालावधीत किंवा ते कर्तव्यावर रुजी होईपर्यंत त्यांच्या न्यायालयाचे 
जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री जे .एन. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर ,किनवट यांनी पहावा असा आदेश झाला आहे . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रब- २( १ )/९१६/ २०२० . श्री . जे. आर. पठाण ,दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक ०१/ ०१/ २०२० व ०१/ ०२/ २०२० या एकूण ( २ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ०२/०२/ २०२० रोजीचा सुट्टीचा 
फायदा जोडुन , दिनांक ३० /०१/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०३/०२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


उपरोक्त कालावधीतील किंवा श्री . जे . आर . पठाण , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,किनवट , हे कर्तव्यावर रुजु होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर किनवट यांचे अस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री जे.एन. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, किनवट यांना याव्दारे प्रधिकृत करण्यात येत आहे . 


नांदेड , ३० जानेवारी , २०२० . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जे . आर . पठाण , हे दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ ,स्तर,किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


एस . एस . खरात 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे. आर. पठाण, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ , स्तर,किनवट , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
औ. भाग १ - १९ 

७२३ 


७२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३ , २०२० : वैशाख १७- २३ , शके १९४२, 


भाग १ - पुरवणी 


वाचा :- श्री . एस . एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड , यांचे पत्र 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती सुवर्णा अ.कुलकर्णी, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर , बिलोली यांनी पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सुवर्णा अ .कुलकर्णी, 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठस्तर, बिलोली हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


श्रीमती सुवर्णा अ.कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठस्तर , 
बिलोली यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व 
तात्कालीक कामकाज श्री आर आर पत्की, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर ,बिलोली यांनी पहावा . 
नांदेड , ३० जानेवारी,२०२० . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हान्यायाधीश - १, नांदेड . 


रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
क्रब-२(१ )/८८९/२०२० . श्री.एस. एस. खरात , जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड , 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये 
दिनांक ०३ / ०२/ २०२० व १३/ ०२/ २०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण (११) दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .एस . एस . खरात , जिल्हा न्यायाधीश- १ , 
नांदेड , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री .एस . एस. खरात , जिल्हा 
न्यायाधीश- १, नांदेड , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

: २: 
दिनांक ०३ / ०२/ २०२० ते ०८ / ०२/ २०२० व १३ /०२/ २०२० पासून श्री 
एस. एस. खरात कर्तव्यावर रुजु होईपर्यंतच्या कालावधीतील जिल्हा न्यायालय 
१ , नांदेड न्यायालयाचा जरुरी तात्कालीक कार्यभार श्री के . एन. गौतम , 
जिल्हान्यायाधीश- २, नांदेड यांनी पहावा . तसेच दिनांक ०९ / ०२/ २०२० ते 
१२/ ०२/ २०२० या कालावधीतील जरुरु व तात्कालीक कार्यभार श्री 
एन . डी . खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड यांनी पहावा . 

दिनांक ०३/ ०२/ २०२० ते ०८ /०२/ २०२० व १३/ ०२/ २०२० पासून श्री . 
एस. एस . खरात कर्तव्यावर रुजु होईपर्यंत जिल्हा न्यायालय, नांदेड आस्थापनेशी 
संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री के . एन .गौतम ,जिल्हा 
न्यायाधीश- २ ,नांदेड यांना याव्दारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक ०९/ ०२/ २०२० ते १२/ ०२/ २०२० या कालावधीत श्री एन. डी . खोसे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड यांना याव्दारे प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 
नांदेड , २९ जानेवारी, २०२० . 

दिपक अ .धोळकिया 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री .ए. एस. सलगर, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार यांचे पत्र 
जा . क्र . १०४ / २०२० दिनांक २९ / ०१/ २०२० सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित 
रजा मिळणे बाबत अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रब -२( १)/९८९/ २०२०.- श्री .ए. एस. सलगर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १, 
कंधार , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वयेदिनांक ०३/ ०२/ २०२० व ०६ /०२/ २०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुर्वी दिनांक ०२/ ०२/ २०२० 
रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ०१/०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .ए. एस . सलगर, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ , 
कंधार, हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री .ए. एस .सलगर, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १, कंधार, हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्रीमती सुवर्णा अ .कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश,कनिष्ठस्तर, बिलोली यांचे पत्र क्र .१२९ / २०२० दि .२९.०१. २०२० . 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब - २ ( १ )/ ८९७/ २०१८ .- श्रीमती सुवर्णा अ .कुलकर्णी, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३.०२.२०२० ते ०५/ ०२ / 
२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
रजेच्या मागे दिनांक ०२ / ०२/ २०२० सुट्टयांचा फायदा जोडुन, दिनांक ०१ / 
०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०६/ ०२/ २०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


: २ : 


दिनांक ०१/०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळे नंतर ते 
श्री .ए. एस. सलगर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधारन्यायालयाचा जरुरी 
तात्कालीक कार्यभार श्री एन . पी .त्रिभुवन , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, कंधार 
जोडन्यायालय ,मुखेड यांनी पहावा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३ , २०२० : वैशाख १७-२३ , शके १९४२ , 


७२५ 


दिनांक ०१ / ०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते श्री ए. एस. सलगर 
हे कर्तव्यावर रुजु होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार आस्थापनेशी 
संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर,हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री एन . के.त्रिभुवन, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - २,कंधार जोडन्यायालय , मुखेड यांना याव्दारे प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . 


नांदेड , ०३ फेब्रुवारी, २०२० . 


दिपक अ . धोळकिया 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- १) जिल्हा न्यायालय, नांदेड पत्र क्र .८५५ / २०२० ,दिनांक २८ / 
०१/ २०२० जिल्हान्यायालय -१ ,भोकर पत्र क्र . १२३/ २०२० ,दिनांक ३० / ०१ / 
२०२० व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र . 

२) श्री .एम .एस . शेख , जिल्हा न्यायाधीश - १, भोकर यांचे पत्र 
जा . क्र . १३५/ २०२० दिनांक ०४/ ०२/ २०२० सोबत विहित नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजा मिळणे बाबत अर्ज,स्वास्थ प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रब-२( १ )/ १०५९ / २०२० .- श्री .एम.एस. शेख, जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
भोकर , यांची सदर्भ क्र .१ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली दिनांक २९ /०१ / 
२०२० रोजीची नैमित्तीक रजा त्यांच्या विनंती नुसार याव्दारे रद्दकरण्यात 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - १. श्री ए. आर. धामेचा, अति . सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 
यांचे पत्र जा . क्र .१६६४ / २०२० दिनांक ०४/ ०२/ २०२० सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबत अर्ज व त्यावरील आदेश . 

२. श्री . ए . आर. धामेचा, अति . सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांचे पत्र 
क्र . २०४१/ २०२० , दिनांक १० व ११ . २/ २०२० सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रब -२( १)/ १२३८/ २०२० .- श्री ए. आर. धामेचा, अति . सह जिल्हा न्यायाधीश , 
नांदेड, यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक २४ /०२/ २०२० ते २७/०२/ २०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ( ०४) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुर्वी दिनांक २१/ ०२/ २०२० 
ते दिनांक २३ /०२/ २०२० या तीन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक 
२० / ०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ / ०२/ २०२० 
रोजीच्या कार्यायीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए. आर.धामेचा, अति . सह जिल्हा न्यायाधीश , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए. आर . धामेचा, अति . सह 
जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

: २ : 
उपरोक्त कालावधीत श्री ए. आर .धामेचा, अति . सह जिल्हा न्यायाधीश, 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचा जरुरी तात्कालीक कार्यभार श्री एन . डी . खोसे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड यांनी पहावा . 


येते . 


भाग - २ 
श्री .एम. एस . शेख , जिल्हा न्यायाधीश- १, भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी 


नांदेड , १२ फेब्रुवारी, २०२० . 


दिपक अ . धोळकिया 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


०१/ ०२/ २०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची परिवर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारणास्तव , रजेच्या पुढे दिनांक ०२/ ०२/ २०२० रोजीचा 
सुट्टीचा फायदा जोडून , कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर, 
हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की ,१२३ / २०२० , दिनांक ३०/ ०१/ 
२०२० हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


यांच्या न्यायालयाचा जरुरी तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री 
के . एन. गौतम ,जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पहीला आहे . 
नांदेड , ०५ फेब्रुवारी, २०२० . 

दिपक अ .धोळकिया 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- श्री . आर आर भद्रे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अंबड , 
यांचा दिनांक १७/ ०२ /२०२० ते २०/०२/ २०२० पर्यंतची एकुण (०४ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./(प्रशा)/ ११३८ / २०२० . - जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना हे 
श्री . आर . आर . भद्रे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अंबड , यांचा दिनांक 
१७/ ०२/ २०२० ते दिनांक २० / ०२/ २०२० पर्यंतची एकूण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा,रजेपुर्वी दिनांक १६ / ०२/ २०२० व रजेनंतर दिनांक २१ / ०२ / 
२०२० ते २३ / ०२/ २०२० पर्यंतचा शासकीय सुट्टीचा फायदा , दिनांक १५ / ०२/ 
२०२० रोजीच्या कर्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४/०२/ २०२० रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत 
आहेत . 


७२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३ , २०२० : वैशाख १७-२३ , शके १९४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर आर भद्रे, हे सदरील रजेवर गेले 
नसते तर ते स्थानापन्न , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अंबड , म्हणुन 
काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर. आर भद्रे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अंबड ,म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्रीमती एम . एम . चौधरी, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अंबड , यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना , १५ फेब्रुवारी, २०२० . 

सही/ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश- १ , जालना . 


पहाः - श्री .एस .व्ही .पोतदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना , यांचा दिनांक २६/०२/ २०२० ते २९ / ०२/ २०२० 
पर्यंतची एकुण (०४) दिवसांची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


क्र ./( प्रशा)/ १२६४ / २०२० . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्री .एस.व्ही .पोतदार , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना , यांना दिनांक २६/ ०२ / २०२० ते दिनांक २९ / ०२/ २०२० पर्यंतची 
एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेनंतर दिनांक १/०३/ २०२० रोजीच्या 
शासकीय सुट्टीचा फायदा दिनांक २५/ ०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासुन ते दिनांक ०२/ ०३/ २०२० रोजीच्या कर्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस .व्ही .पोतदार , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना, , 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .एस. व्ही.पोतदार , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना, म्हणून दिवाणी 
न्यायालयात काम करतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- श्री .बी .एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,भोकरदन , 
यांचा दिनांक २४/०२/ २०२० ते २६/ ०२/ २०२० पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./( प्रशा)/१२६५/ २०२० . - जिल्हा न्यायाधीश- १ ,जालना हे 
श्री . बी . एस .जगदाळे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,भोकरदन , यांची 
दिनांक २४/ ०२/२०२० ते दिनांक २६/०२/ २०२० पर्यंतची एकूण (०३) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक २४/ ०२/ २०२० रोजी पासुन ते दिनांक २७/ ०२ / २०२० 
रोजीच्या कर्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी .एस . जगदाळे , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर भोकरदन , म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस .जगदाळे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,भोकरदन ,म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्रीमती एस. एस. बजाज , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकरदन , यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना , २४ फेब्रुवारी , २०२० . 

सही/ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचे 
दिनांक २६ / ०२/ २०२० ते २९ / ०२/२०२० पर्यंतचे तातडीचे कामकाज श्री 
एस. बी. कोहाळे, जिल्हा न्यायाधीश- ६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना , 
आणि दिनांक ०१/ ०३ / २०२० रोजीचे तातडीचे कामकाज श्री ए. एल .टिकले, 
जिल्हा न्यायाधीश - २,व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे. 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


जालना , २४ फेब्रुवारी , २०२० . 


सही/ 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE 


